बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१ 
अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०८ ऑक्टोबर, २०२४. 


१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१. 

२. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 

३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9७१/का-०८, 
दि.११/०७/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ अन्वये 
बालकांची काळजी घेणाऱ्या निवासी संस्थांना राज्य शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र असणे 
बंधनकारक केले आहे. सदर नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी ५ वर्ष इतका करण्यात आलेला 
आहे. वाचा क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये ३९ संस्थांना त्रुटीपुर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात आली होती. त्यापैकी २९ संस्थांनी त्रुटीपुर्तता केलेली असल्याने त्यांना सुधारित मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१ तसेच 
महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील स्वयंसेवी संस्थांनी त्रुटींची पुर्तता केळेळी असल्याने त्यांना या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासुन पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुदानीत तत्वावर सुधारित मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


अ | जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा | मुले/ | मान्य 
क्र. प्रकार | मुली । क्षमता 
Pe बालगृह | मुलेव | 244 
a पुणे अनिकेतन निकेतन, तळेगाव दाभाडे, eS yer वि 
र मावळ, जि. पुणे. जु a 
Yo 
at गिरीवनवासी प्रगती मंडळ संचलित | बालगृह | मुलेव । ५०-५० 
२ | पालघर  । मुलामुलींचे बालगृह, नरेडावाडी, ता.डहाणू मुली | 3१०० 
जि. पालघर 
Wey फाउंडेशन मुलींचे बालगृह, फुलाचा | बालगृह | मुली | ७५ 
३ | पालघर | पाडा, लालोंडेगाव, पो. Fre , नागझरी 
नाका, ता.जि. पालघर. 
बालगृह व | मुली | बालगृह 
प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर | निरीक्षणगृ २० 
डा क द्वारा संचलित, मातोश्री रमाबाई मुलींचे ह न 
निरिक्षण गृह, नवेगाव, वियानी निरीक्षण 
जवळगडचिरोली गृह ५ 
— २५ 
ह. तव हर महाराष्ट्र स्टेट वुमन कौन्सिल आश्या सदन | बालगृह | मुली । १२५ 
ae बालगृह, उमरखाडी, मुंबई ९ 
सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापूर | बालगृह | मुले | ५० 
६ | लातूर तांडा, ता.जळकोट जि.लातूर संचलित 
a मातोश्री बालकाश्रम चिंचोळी अतनूर, 
ता.जळकोट जि.लातूर. 
माहेर बहुउदेशिय महिला मंडळ वसंतनगर, | बालगृह | मुले । २७ 
लातूर ता. जि. लातूर द्वारा संचलित आधार 
७ | लातूर ee eo, puree efter 
बालकाश्रम सोनाई कुंज, कृपासदन इंग्लिश 
शाळेजवळ, नाथनगर, लातूर, जि. लातूर. 
जय किसन शिक्षण संस्था सिडको बालगृह | मुली वि 
छत्रपती हव me यता ब oa 
संभाजी औरंगाबाद संचलित भगवान बाबा बालिका 
८ । संभाजी श्रम (बालगृह), पृथ्वीनगर सातारा 
किला श्रम (बालगृह), पृ सातारा परिसर 
औरंगाबाद, जि. छत्रपती संभाजी नगर 
जय किसन शिक्षण संस्था सिडको | बालगृह | मुले वि 
छत्रपती Gage, हव त. आत आत 
ae औरंगाबाद संचलित भगवान बाबा 
९ । संभाजी बालकाश्रम (बालगृह), वासर्डी eae 
ae बालकाश्रम (बालगृह), , ता. ; 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 
के.अनुसया बहुउदेशिय सेवाभावी महिला | बालगृह | मुले वि 
छत्रपती न ee aaa a 
meer मंडळ संचलित योगेश्वरी बालकाश्रम 
वि संभाजी बाह Se ree 
, सातारा परिसर, औरंगाबाद जि. 
नगर eee 
छत्रपती संभाजी नगर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


अ 


क्र. 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


संस्थेचा 
प्रकार 


मान्य 
क्षमता 


~ 


छत्रपती 
संभाजी 
नगर 


जय किसन शिक्षण संस्था सिडको 
औरंगाबाद संचलित गोकुळ बालकाश्रम, 
सातारा परीसर, जि. छत्रपती संभाजीनगर. 


बालगृह 


~ 


१२ 


बीड 


सावित्रीबाई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित माऊली बालकाश्रम बीड, ता. 
जि.बीड . 


बालगृह 


Ro 


१३ 


बीड 


बंधुभाव शिक्षण प्रसारक मंडळ नांदेड 
संचलित आनंद बालकाश्रम संत नामदेव 
नगर धानोरा बीड, जि.बीड. 


बालगृह 


द्र 


१58 


बीड 


माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनगांव 
संचलित श्रीनगद नारायण बालकाश्रम, 
आंबिका चौक, बीड, जि. बीड 


बालगृह 


९९ 


१५ 


बीड 


जगदंबा महिला व बाल अंपग कल्याण मंडळ 
बीड संचलित कनिष्ठ / वरिष्ठ बालगृह 
TRE बीड, ता.जि. बीड 


बालगृह 


toes 


१६ 


बीड 


जगदंबा महिळा अंपग कल्याण मंडळ 
संचलित deel बालकाश्रम घोगस 
पारगांव, ता.शिरूर कासार, जि. बीड. 


बालगृह 


७६ 


१७ 


बीड 


जय क्रांती बहुउदेशिय शिक्षण प्रसारक 
सेवाभावी प्रतिष्ठाण मंडळ, रामपूर तांडा 
(गुत्ती) ता.जळकोट जि. लातूर संचलित 
मुक्ताई बालसदन बालगृह, (शिरळ) 
ता.परळी वैजनाथ जि.बीड. 


बालगृह 


र्ट 


१८ 


बीड 


समाज प्रबोधन प्रतिष्ठाण संस्था संचलित 
मंगलनाथ बालकाश्रममनूर माजलगांव, ता. 
माजलगांव जि. बीड . 


बालगृह 


१०९ 


१९ 


बीड 


जगदंबा शिक्षण प्रसारक मंडळ माजलगांव 
संचलित इंदिरा बालकाश्रम, मनूर, 
ता.माजलगांव जि.बीड. 


बालगृह 


७३ 


बीड 


शाहु महाराज बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था व 
शिक्षण प्रसारक मंडळ आष्टी संचलित साई 
बालसदन (बालगृह क्रमांक १), ता.आष्टी, 
जि.बीड. 


बालगृह 


<० 


२१ 


बीड 


छत्रपती शाहु महाराज प्रतिष्ठाण 
आंबाजोगाई संचलित छत्रपती शाहु महाराज 
बालगृह, मोरेवाडी, ता. जि. बीड. 


बालगृह 


१४९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


संस्थेचा 
प्रकार 


मान्य 
क्षमता 


२२ 


बीड 


ज्योतीबा शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड 
संचलित किलबिळ बालसदन (बालगृह), 
शिरूर (कासार), जि. बीड. 


बालगृह 


Yo 


२२ 


बीड 


करूणा शिक्षण संस्था द्वारा संचलित श्री 
GINA बालकाश्रम वडगाव (दादाहारी), 
ता.परळी वैजनाथ जि.बीड. 


बालगृह 


४९ 


२४ 


बीड 


कानिफनाथ ग्रामीण विकास संस्था,परळी 
वैजनाथ संचलित ज्ञानेश्वरी बालकाश्रम, 
शांकर पार्वती नगर, परळी वैजनाथ जि. बीड. 


बालगृह 


१४५ 


२५ 


बीड 


वसंतराव नाईक आश्रमशाळा संस्था 
वसंतनगर ता.परळी वैजनाथ जि. बीड 
संचलित गेनाई बालकाश्रम, कौडगांव (हुडा) 
जि.बीड. 


बालगृह 


द्द 


२६ 


बीड 


जीवनधारा बहु सेवाभावी संस्था 
टोकवाडी,ता.परळी वैजनाथ जि.बीड 
संचलित शांकर बापू बालकश्रम, ता.परळी, 
जि.बीड. 


बालगृह 


९३ 


२७ 


बीड 


सुधाकर रावजी नाईक मागासवर्गीय समाज 
कल्याण मंडळ,बीड संचलित गोकुळ 
बालसदन बालगृह, बीड ता. जि. बीड. 


बालगृह 


द्द 


२८ 


बीड 


आहिल्या बाई होळकर महिला प्रतिष्ठाण 
बीड राजेश्री शाहु महाराज बालकाश्रम 
धारूर, बीड, जि. बीड . 


बालगृह 


Rc 


२९ 


सांगली 


पाठक ट्रस्ट संचलित पाठक अनाथाश्रम, 
मिरज, जि.सांगली 


बालगृह 


२० 


ce 


या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्त विवरणपत्रातीळ संस्थांना बाल न्याय (मुलांची 


काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ अन्वये या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 


पुढील १५ दिवसाच्या आत नोंदणी प्रमाणपत्र/ सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची आणि सदर 
संस्थांमध्ये त्यांना देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार प्रवेशित दाखल करण्याबाबत संबंधित बाल 
कल्याण समिती यांना आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे स्तरावरून निर्देशित 
करण्यात यावे. 


४. 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१, महाराष्ट्र 


राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ व दत्तक स्रोत नियमन, २०२२ तसेच 


केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


वि 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००८११५४०६०१३० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NILESH 
JANARDAN 
PATIL 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081E 
£223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A 
7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 

Date: 2024.10.08 19:33:02 +05'30' 


(डॉ. निलेडा ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 


१०. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१२.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१४. निवड नस्ती, का-०८. 


११ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


